वस्त्र मंत्रालय, नवी दिल्ली व फेडरेशन ऑफ 
इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अन्ड इंडस्ट्री यांच्या 
संयुक्‍त विद्यमानेदि. २९ ते ३१ ऑगस्ट, २०१९ या 
कालावधीत आयोजित करण्यात येणा-या 
"टेक्नोटेक्स-२०१९" या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी 
भागीदारी शुल्क मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.४४/ टेक्स-१ (ब) 
तिसरा मजला, मंत्रालय ( विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ८ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि १५११/प्र.क्र. १५३/ 
टेक्स -१(ब), दिनांक 22.99.2093. 
२. सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे H.D.O.No.8/8/2098-R&D, 
दि. १७.६.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
वस्त्र मंत्रालय, नवी दिल्ली व फेडरेडान ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्री 
यांच्या संयुक्‍त विद्यमानेदि. २९ते ३१ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीत आयोजित करण्यात येणा- 
या"टेक्नोटेक्स-२०१९"या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनातमहाराष्ट्र शासनास भागीदार राज्य म्हणून 
सहभागी होण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सदर प्रदर्शनात भागीदार राज्य 
म्हणून सहभागी होण्याचे शुल्क मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वस्त्र मंत्रालय, नवी दिल्ली व फेडरेडान ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्री 
यांच्या संयुक्‍त विद्यमानेदि. २९ते ३१ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीत बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर, 
मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणा-या "टेक्नोटेक्स-२०१९" याआंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात भागीदार 
राज्य म्हणून सहभागी होण्यासाठी रु. २०,००,०००/- + जी.एस.टी. (१८%) रु.३,६०,०००/- 
असे एकूण रु.२३,६०,०००/- (अक्षरी रुपयेतेवीस लाख साठ हजार फक्त) इतके भागीदारी शुल्क 
मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रकमेपैकी रु.२०,००,०००/- इतक्या 
रकमेमधून १०% टी.डी.एस. वजाती करुन उर्वरित रक्‍कम रु. १८,००,०००/- + जी.एस.टी. 
(१८%) रु.३,६०,०००/- असे एकूण रु.२१,६०,०००/- ( अक्षरी रुपये एकवीस ळाख साठ हजार 
फक्‍त) फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अन्ड इंडस्ट्रीया संस्थेस अदा करण्यात यावी. 
संस्थेने सदरचा खर्च विहित पद्धतीने करुन त्याबाबतचा अहवाल आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर 
यांना सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.४४/ टेक्स-१ (ब) 


अ. संस्थेचे नावा । पॅन क्रमांक | देयकाची रक्‍कम ।टी.डी.एस. निव्वळ देय 
क्र. (भागीदार शुल्क + | (स्तंभक्र.४मधील रक्‍कम 
GST) भागीदारीशुल्का 
च्या(१०%) 
1 ट्र 3 4 5 fT 6_____| 
1 Seep of | AAACF1282 | रु. 20,00,000/- ¥.2,00,000/- रु.21,60,000/- 
पज of "रु. 3,60,000/- 
Commerce and} | ऑर्र्शिरशिणश्श्शिण्णि 
Industry रु. 23,60,000/- 


२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ -3, दि.८ जुले, 
२०१९अन्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०१९ अखेरपर्यंत) 
अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या ६० % रक्‍कम खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आळी आहे. सन २०१९- 
२० करीता "मागणी क्र. व्ही-२, २८५२ - उद्योग, २०२ वस्त्र निर्माण, ०८, ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योग, 
२०२ वस्त्र निर्माण, (०१) (०१) प्रदर्शने, चर्चासत्रे, जाहिरात व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता अथसहाय्य 
(२८५२ ०४९९), २६,जाहिरात आणि प्रसिद्धी ” या लेखाशीर्षासाठीरु.५,००,००,०००/- इतका निधी 
उपलब्ध असून त्यापैकी डिसेंबर,२०१९ अखेरपर्यंत रु. ३,००,००,०००/- इतका निधी खर्च 
करण्यासाठी उपलब्ध असून आतापर्यंतसंपूर्ण निधी अखर्चित आहे. 

३. वित्त विभागाच्या दि. ८ जुले, २०१९ च्या परिपत्रकामधील परिच्छेद क्र. ४ नुसार " २६, 
जाहिरात व प्रसिद्धी"्या बाबीवर खर्च करण्यास विभागास अधिकार आहेत. तसेच उपरोक्त 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० करीता अर्थसंकल्पित केलेल्या रु.५००.०० लाख इतक्या 
तरतुदीपैकी डिसेंबर, २०१९ अखेरपर्यंत रु.३००.००लाख इतकी तरतूद खर्च करण्यास विभागास 
अधिकार असल्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेची आव्यकता नाही. 


४. वित्त विभागाच्या उपरोक्त दि.८.७.२०१९ च्या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.२ 
बाबत नमूद करण्यात येते की, योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने 
नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. तसेच अ.क्र. ९ मधील तपासणी 
सूचीतील मुद्दयांचीही पूर्तता होत आहे. परिच्छेद ७ ते १६ मधील बाबी या प्रकरणी लागू नाहीत. 
५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/ प्र.क्र.३१/ कोषा.प्रशा-५, दिनांक १० 
मे, २०१६ मध्ये कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत सूचना देण्यात 
आल्या आहेत.सदर परिपत्रकातील परिच्छेद- अ) मधील बाबींची प्रस्तुत प्रकरणाशी संबंधित 
माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- विभागाच्या क्र. सूतगि-१५११/ 
प्र.क्र.१५३/टेक्स-१ (ब) , दि. २२ जानेवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार “ २६, जाहिरात 
व प्रसिद्धी a बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.४४/ टेक्स-१ (ब) 


२) मंजूर निधी = "मागणी क्र. व्ही-२, २८५२ - उद्योग, २०२ वस्त्रोद्योग, ०८, 
ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योग, २०२ वस्त्र निर्माण, (०१) (०१) प्रदर्शने, चर्चासत्रे, जाहिरात व इतर 
अनुषंगिक बाबींकरीता अथसहाय्य (२८५२ ०४९९), २६ जाहिरात आणि प्रसिद्धी ” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० साठी रु.५,००,००,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पित असून 
त्यापैकी ६०% म्हणजे रु.३,००,००,०००/- इतका निधी डिसेंबर, २०१९ अखेरपर्यंत खर्च 
करण्यासाठी उपलब्ध आहे. अद्याप संपूर्ण निधी अखर्चित आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे:- FICC! या संस्थेस सन २०१९-२०या आर्थिक वर्षात यापूर्वी निधी वितरीत करण्यात 
आलेला नाही. 

४) ज्या लेखाश्ीर्षाखाली अनुदान वितरित करण्यात येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत 
एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- उपरोक्‍त लेखाशीर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे :- लागू नाही. 

७) बांधकामविषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिका-याची 
मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक अद्ययावत प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. 
भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६च्या शासन आदेझ्ानुसार करावी 
व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 
९)साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी:- लागू नाही. 

६. उपरोक्त प्रयोजनासाठी झालेला खर्च “ मागणी क्र. व्ही-२, २८५२ उद्योग,०८ 
ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योग,२०२, वस्त्रनिर्माण, (०१)(०१) प्रदर्शने, चर्चासत्रे, जाहिरात व इतर 
अनुषंगिक बाबींकरीता ( २८५२ ०४९९) दत्तमत, २६ जाहिरात व प्रसिद्धी ” या 
SPRANG) खर्ची टाकावा व सन २०१९-२०२०या आर्थिक वर्षासाठी डिसेंबर, २०१९ 
अखेर खर्च करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 

७. परिच्छेद- १ मध्ये नमूद केलेली रक्‍कम रु. २३,६०,०००/- (रुपये तेवीस लाख 
साठहजार फक्त) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्यामार्फत FICC! (FEDERATION 
OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY) या संस्थेस RTGS 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.४४/ टेक्स-१ (ब) 


द्वारे अदा करण्यासाठी श्री. र. गं. TE, कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” व श्री. ब. 
बा. चव्हाण, सहसचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ यांना “ 
नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. FICC! या संस्थेचा बँक तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे - 


Account Holder Name r- FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF 
COMMERCE AND INDUSTRY 
Bank Name and Address :- HDFC Bank , G-3-4, Suryakiran Building, 
19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 
110001 
Type of Account :- Current A/c 
Bank Account Number :- 00030350015219 
IFSC / NEFT Code :- HDFC0000003 


८. सदर शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक सूतगि- 9499/ प्र.क्र.१५३/ 
टेक्स-१ (ब), दिनांक २२ जानेवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागास नियोजन व वित्त 
विभागाच्या मान्यतेने प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ -३,दि. ८ जुळे, २०१९मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
र्‌. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/७/.॥६॥११59॥॥9.90०४.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८०८१७३०४१८७०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Prasenjeet Karlekar 


. 
p fa ५ e Nn) e e t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 

Operation Marketing and Textile, postalCode=400032, 

st=Maharashtra, 

2.5.4.20=d219c43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9 
Ka [ | e ka [ flb6fa0cb24c384214bcee8c, cn=Prasenjeet Karlekar 

Date: 2019.08.08 17:40:44 +05'30' 

(प्रसेनजीत कारलेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मंत्री ( वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई . 

२. सचिव ( वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३. सहसचिव (टेक्स-१(ब)) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१९/ प्र.क्र.४४/ टेक्स-१ (ब) 


४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई . 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

. सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नवी दिल्ली- ११० ०११ 

. डायरेक्टर, फेडरेडान ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्री, फेडरेशन 

हाऊस, तानसेन मार्ग, नवी दिल्ली -११०००१. 

१०.डायरेक्टर, फेडरेडान ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँन्ड इंडस्ट्री, कृष्णामाई 
बिल्डींग, सर पोचखानवाला रोड, वरळी , मुंबई ४०० ०३०. 

११.अवर सचिव, १७-स / कक्ष अधिकारी १६-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१२.कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

१३.निवडनस्ती ( टेक्स-१ (ब)), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


one GS & 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


